गरिब मुलगा , 
श्रीमत मुलगा 


क्‍्लाइड रॉबर्ट बुल्ला 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


दो कन तकी 
आईवडील य॒दधात मारले गेले 
होते. यदधाच्या शेवटी एक गनिक 
कोकोला शहरात घेऊन गेला. तिथे 
मुलाची काळजी रोजा नावाचा एका 
गरिब दयाळू महिलेने केली. रोजा एका 
मदत करू लागला.. 


मग, एक दिवस एक माणूस आला 
आणि त्याने सांगितले की तो कोकोचा 
काका आहे. तो कोकोला गावातल्या 
घरी घेऊन गेला आणि त्याला खूप 
चांगल्या गोष्टी दिल्या. पण कोकोला 
खरंच त्या गोष्टी हव्या होत्या का? 


क्लाइड रॉबर्ट बुल्ला यांनी एका मुलाची 
संवेदनशील कहाणी लिहिली आहे जो 
एक दिवस गरीब होता आणि दुसऱ्या 
दिवशी तो श्रीमंत झाला. ही कहाणी 
कुमार मुलांना नक्कीच आवडेल. 
मर्सिया सीवेल यांच्या सुंदर चित्रांनी 
या लोककथेला चार चाँद लावले आहेत. 


गरीब मुलगा 
श्रीमत मुलगा 


क्‍्लाइड रॉबर्ट बुल्ला 
चित्र: मार्सिया सेवल 


एक दिवस कोको नावाचा मुलगा गरीब होता. 
दुसऱ्या दिवशी तो श्रीमंत झाला. 
आणि ते सगळे असे झाले. 


युद्ध थांबण्याच्या आधी एका सैनिकाने 
कोकोला रस्त्याच्या किनाऱ्यावर पडलेले पाहिले. 


कोको तेव्हा एक छोटा मुलगा होता. 


सैनिक त्यातला शहरात घेऊन गेला. 


“मी या मुलाला माझ्यासोबत ठेवू शकत नाही,” 
सैनिक म्हणाल्रा. “मी त्याच्याबरोबर कसे राहणार?” 


एका महिलेने मुलाच्या बोटात सोन्याची अंगठी 
बघितली. 


“मी त्याला घेऊन जाईन,” महिला म्हणात्री. आणि 
मग शिपायाने कोकोला त्या महिलेकडे सोपवले. 


महिलेचे नाव रोजा होते. 


तिची नजर मुलाच्या बोटातील अंगठीवर पडली 
होती. 


अंगठीवर एक नाव कोरलेले होते. 


"कोको," तिने वाचले आणि म्हटले. "अच्छा, तर तू 
कोको आहेस." 


रोज़ाने अंगठी काढली आणि ती विकली. 


त्या पैशातून तिने आपल्यासाठी आणि मुलासाठी 
खाण्याच्या वस्तू खरेदी केल्या. 


मग रोज़ा, कोकोला आपल्या घरी घेऊन गेलरी. 


तिचे घर बॉम्बवर्षावात खुपसारे नष्ट झाले होते. 
घरात काहीच शिल्लक राहिले नव्हते. पण 
तरीही एका खोलीचा काही भाग ठीकठाक होता. 
तिथे तिचे अन्न आणि अंथरूण होते. 


6” 


पळ 
गा ७ 


ग रि, 


युद्धानंतर, 


रोजा एका बेकरीत काम करू लागली. 


जेव्हा कोको थोड़ा मोठा झाला, तेव्हा तोही 
बेकरीत काम करू लागला. 


कोको दुकानाची सफाई करत असे. 


कोको पाव भाजण्यास मदत करत असे. 


रोजा म्हणाली, “आपल्याला मेहनत करावी 
लागेल,कारण आपण खूप गरीब आहोत.” 


रोज़ाने त्याला सांगितले, “आपल्याला माहीत 
नाही पण कदाचित तुझे आईवडील जिंवत 
असतील.” 


"एखाद्या दिवशी ते तुला शोधत येऊ शकतात 
आणि तुला कुठे दूर घेऊन जातील. म्हणून तू 
बघ तुला माझ्याजवळ कसे वाटते. मला तुझी 
जास्त काळजी घेण्याची गरज नाही आणि 
तुलाही माझी पर्वा करण्याची आवश्यकता 


नाही.” 
मग एक दिवस एक माणूस दुकानावर आला. 


तो रोज़ाला म्हणाला, “मला सांगितले गेत्रे आहे 
कि तुमच्याकडे एक मुलगा आहे. मला असे 
कळले की तुम्ही त्याच्या आईवडिलांचा शोध 
घेत आहात.” 


“हे खरे आहे,” रोजा म्हणाली. 


"मला असेही कळले की मुलाच्या बोटात अंगठी 
होती,” माणसाने विचारले. 


“त्या अंगठीवर एखादे नाव होते का?” 

हो," रोज़ा म्हणाली. 

“काय नाव ... “ माणसाने विचारले. 

"कोको होते का?” 

"अंगठी वर कोको लिहले होते,” रोजा म्हणाली. 


“मीच त्याला ती अंगठी दिली होती!” माणूस 
म्हणाला. 


“तुम्ही त्याचे वडील आहात का?” रोजाने विचारले. 


“नाही, त्याचे आईवडील युद्धात मारले गेले,” 
माणसाने सांगितले.. 


“मी त्याचा काका पॉल आहे." 
रोज़ाने कोकोला दुकानात बोलावले. 
“हे तुझे काका आहेत,” रोजाने सांगितले. 


त्या माणसाने कोकोला उचलून घेतले. 


"कोको! कोको!" तो परत-परत म्हणू लागला. 


“बघ, मी अगदी एकटा पडलो होतो, आता तू 
माझ्याजवळ आहेस.” 


तो माणूस रोजाला म्हणाला. “तुम्ही माझ्या कोकोची 
काळजी घेतली, तुम्ही किती चांगल्या आहात.!” 


“मला तुम्हांला एक गोष्ट सांगायत्रा हवी,” रोजा 
म्हणाली. 


“मी कोकोची ती अंगठी वाचली, कारण आम्ही खूप 
भुकेले होतो.” 


“आता तुम्ही लोक कधी भुकेले राहणार नाहीत,” तो 
माणूस म्हणाला. 


“तुमच्याजवळ खूप पैसा असेल.” 


"मला काही नको,” रोज़ाने सांगितले. 


“तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही मुलाला तुमच्याबरोबर 
घेऊन जाऊ शकतात.” 


त्या माणसाने कोकोला एका लांब चमकणाऱ्या 
कारमध्ये बसवले. 


मग तो त्यांच्यासोबत गेला. 

ते एका दूरच्या गावात गेले. 

वसंत क्र्तू होता. 

आसपास हिरवीगार शेते होती. 
झाडांमध्ये पक्ष्यांची घरटी होती. 
कोकोने सगळंकाही लक्षपूर्वक पाहिली. 


“तुला इथे चांगले वाटत आहे का?” माणसाने 
विचारले. 


हो, सर," कोको म्हणाला. 


"मला सर म्हणू नकोस,” तो माणूस म्हणाला. 


“मी तुझा पॉल काका आहे, मला तेच म्हण.” 
"पॉल काका," कोको म्हणाला. 


“आता मी खूप खुश आहे!” तो माणूस 
म्हणाला. 


“कोणीही कधी माझ्या इतका खुश असू शकत 
नाही!” 


ते एका मोठ्या घरासमोर थांबले. 
कोकोने तिथे एक बाग बघितली. 
त्याने कारंजे आणि तळे बघितले. 


“हे आपत्नरे घर आहे,” पॉल काका म्हणाले. 


“तो नोकरांसाठी आहे. ती खोली माझ्या कोकोसाठी योग्य 
नाही. बघ ही जी खोली आहे ना त्यात तू रहायला हवे.” 


मग पॉल काकांनी कोकोला मोठी खोली दाखवल्री. 


त्यात मोठे गालिचे होते आणि एक मोठा पत्नंग होता. 


घरात अनेक खोल्या होत्या. 


“तू तुझ्यासाठी खोली निवड,” पॉल काका 
म्हणाले. 


कोकोने माडीवरची छोटी खोली निवडली. 
"मला ती आवडली,” कोको म्हणाला. 


“नाही, नाही," पॉल काका म्हणाला. 


कोकोने खिड़कीच्या बाहेर बघितले. 
त्याला एक रस्ता दिसला. 
रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला झाडं होती. 


"मला सगळं काही तुला देण्याची इच्छा आहे,” 
पॉल काका म्हणाले. 


"तुला काय हवं आहे, कोको? सांग मलत्रा.” 


"मला खाली झाडांच्या सावलीत चालावेसे 
वाटते.” कोको म्हणाला. 


हो, हो, जरूर," पॉल काका म्हणाले. 


“एखाद्या दिवशी तू तसे नक्की कर. पण 
आधी मला हे सांग की तुला काय हवं आहे.” 


“आमच्या शहरात एकही झाड नव्हते,” कोको 
म्हणाला. “म्हणून मला इथे झाडांच्या सावलीत 
चालायची इच्छा आहे.” 


पॉल काका हसू लागले. "तुला कपडे हवेत, चल ये.” 


"तुला माझे म्हणणे लक्षात येत नाही,” पॉल ते बाजारात गेले आणि त्यांनी खूप सारे कपडे 
काका म्हणाले. खरेदी केले. 
“आता तू श्रीमंत आहेस, तुला हवे ते तू खरेदी त्यांनी खोकी भरून भरून कपडे खरेदी केले. 


करू शकतो. सांग तला काय आणन देऊ?” ी 
> ् "मला संग तुला आणखीन काय हवे?” पॉल 


कोकोने काहीच उत्तर दिले नाही. काकांनी विचारले. 
"मला माहीत आहे,” पॉल काका म्हणाले. “अजून काहीच नाही, तुमचे खूप आभार,” कोको 
म्हणाला. 


"काया 


| 


१/ 


ते रस्त्यावर फिरत होते. कोकोने 
दुकानाच्या खिडकीतून बघितले. 
त्यातल्या एका दुकानात एक शंख त्याने 
पाहिला. 


“तो खरा आहे का?” कोकोने विचारले. 
हो," पॉल काका म्हणाले. 

“तुला तो आवडला का?” 

“नको, धन्यवाद," कोको म्हणाला. 


“मी तो यासाठी बघत होतो कारण तो 
खूप मोठा आहे.” 


पण दुसऱ्या दिवशी कोकोला आपल्या 
खोलीत शंख मिळाला. 


काकांनी कोकोला एक सरप्राइज देण्यासाठी 
तो शंख खरेदी केला होता. 


“तू याला तुझ्या कानाजवळ ठेव,” 
पॉल काका म्हणाला. 
“तुला काही ऐकू आले काय?” 


“मत्रा एक जोराचा आवाज ऐकू आला,” 
कोको म्हणाला. 


“तो समुद्राच्या आवाजासारखा असेल,” 
पॉल काकाने सांगितल्रे. 


“तू कधी समुद्राच्या किनाऱ्यावर गेला 
आहेस का?” 


“नाही," कोकोने सांगितले. 


“मग मी तुला तिथे घेऊन जाईन,” 
पॉल काका म्हणाले. 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते समुद्र 
किनाऱ्यावर गेले. 


पाण्याच्या लाटा समुद्र किनाऱ्यावर येतांना 
बघून कोकोला समुद्र किनारा आवडला. 


ज्या हॉटेलमध्ये ते थांबले होते, ते त्याला 
आवडले नाही. 


ते खूप मोठे होते आणि तिथे खूप लोक 
होते. 


पण त्यांनी लवकरच ते हॉटेल सोडले. 


ते समुद्र किनाऱ्यावर गेले आणि एका पहाडावर 
थांबले. 


“खाली बघ,"पॉल काका म्हणाले. 
कोकोने बघितले. 
तिथे त्याने खूप घोडे बघितले. 


त्याने याआधी जेव्हा केव्हा घोडे बघितले तेव्हा ते 
गाडी ओठत होते. 


पण त्याने असे घोडे कधी बघितले नव्हते. 


हे घोडे एकदम स्वतंत्र होते. 


घोडे, समुद्र किनाऱ्यावर खेळत होते. 
ते पाण्याच्या आत बाहेर पळत होते. 
“ते खूप सुंदर आहे!" कोको म्हणाला. 


पॉल काकाने म्हटले, “ते जंगली घोडे आहेत. 
ते समुद्र किनाऱ्यावर राहतात. 


"ज़रा तो बघा!” कोको म्हणाला. 


“त्या छोट्या घोद्याकडे बघा. तो सगळ्यात 
सुंदर आहे.” 


तो छोटा घोड़ा दुधासारखा सफेद होता. 


तो लाटांबरोबर खेळत होता आणि आपल्या 
खुरांनी छप-छप आवाज करत होता. 


ते वाळूत धावत होता. 


कधी-कधी तो इतर लांब शेपटीवाल्या मोठ्या 
घोड्याजवळ धावत जाई.. 


“तो मोठा घोड़ा त्याची आई असेल,” कोको 
म्हणाला.. 


“तुम्हांला नाही का तसे वाटत?” 
हो, मलाही तसेच वाटते,” पॉल काका म्हणाले. 
ते खूप वेळ पहाडावर बसून राहिले. 


मग काही लोक किनाऱ्यावर आले तेव्हा घोडे 
तिथून पळाले. 


घरच्या रस्त्यावर पॉल काकांनी विचारले, 
“तुला समुद्र किनारा आवडला का?” 
हो” कोकोने उत्तर दिल्रे. 


“तिथे घोडे सगळ्यात जास्त आवडले.” 


दुसऱ्या दिवशी कोको दुपारपर्यंत झोपून रहिला. 
पॉल काका त्याला उठवण्यासाठी आले. 


“मी बाहेर गेलो होतो,” पॉल काका म्हणाले. 
“मी तुझ्यासाठी काहीतरी आणले आहे, तू ते 
बघ.” 


“ते काय आहे?” कोकोने विचारले. 
“तुला उद्‌या ते कळेल.” पॉल काका म्हणाले. 
"आज तुला अजून काय करावे वाटते आहे?” 


कोकोने खिड़कीच्या बाहेर बघितले.त्याने 
रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या झाडांकडे बघितले. 
“मला तिथे जावेसे वाटते आहे,” त्याने 
सांगितले. 


"अच्छा," पॉल काका म्हणाले. 


“आपण तिथे पिकनिक करू या." 


पण ती वेळ पिकनिकची नव्हती. खूप सारी कोको बऱ्याच वेळ बसून राहिला. मग 


माणसे घरी आतल्री. ते पॉल काकाचे मित्र होते. तो सकाळी उशिरापर्यंत झोपून राहिला. 
त्या सगळ्यांना कोकोला भेटायचे होते. पॉल काकांनी त्यात्रा उठवले. 


“तुझे कपड़े घाल. आणि लवकर 
चल!” 


ते म्हणाले. “माझ्याबरोबर चल.” 
ते अश्वशाळेकडे गेले. 


ते अश्वशाळेच्या मध्ये गेले. 


कोको स्थिर उभा होता. 
त्या तबेल्यात एक घोडा होता. 


तो एक सफेद घोड़ा होता. 


तो योग्य असा छोटा घोड़ा होता. 
ज्याला कोकोने समुद्र तटावर 
बघितले होते. 


“काही लोकांनी माझ्यासाठी या घोड्याला पकडले 
आहे,” पॉल काका म्हणाले. 


“त्यांनी आत्ता आत्ता त्याला इथे एका ट्रकमधून 
आणले आहे. कोको, तू अस्वस्थ का आहेस?” 


कोकोने घोड्याकडे बघितले. 
त्याने आपल्या काकांकडे बघितले. 


कोकोने म्हटले, “तुम्ही त्या घोड्याला जखमी केले 
आहे!” 


“त्याच्या मानेवर रक्‍त लागले आहे,” कोको 
म्हणाला. 


“पकडणाऱ्या लोकांनी त्याच्या गळ्यात दोरी बांधली 
होती,” पॉल काका म्हणाले.. 


“त्यामुळे त्याच्या मानेला खुणा दिसत आहेत. तो 
लवकरच बरा होईल. कोको, आता हा घोडा तुझा 
आहे.” 


“नाही!" कोको म्हणाला. 


"घोडे रडत नाहीत,” पॉल काका म्हणाला. 
“पण तुला तो सगळ्यात अधिक आवडला १ ही क्ट 


होता,” पॉल काका म्हणाले.. हो, घोड़ेपण रडतात,” कोको म्हणाला. 


“मी असं कधीच म्हटले नव्हते, की तो मला “तुम्हांला दिसत नाही का?” 
हवा आहे,” कोको म्हणाला. 


“तू एक मूर्ख मुलगा आहे,” पॉल काका 
“तुम्ही त्या घोड्याला त्याच्या घरापासून म्हणाले. 

म्हणजे समुद्रापासून दूर आणले आहे. तुम्ही 
त्याला त्याच्या आईपासून दूर केले आहे. 
त्यामुळे तो खूप घाबरला आहे, तो रडत आहे.” 


त्यानंतर कोको घराकडे धावत गेला. 


त्या रात्री कोकोने एका पिशवीत काही कपडे 
ठेवले. 


त्याने रात्रीच्या खाण्यासाठी थोडी पोळी शिल्लक 
ठेवली. 


ती ही त्याने पिशवीत ठेवली. 


त्याने पिशवी उचलली आणि तो घराच्या बाहेर 
गेला. 


तो अश्वशाळेच्या मागच्या बाजूला तबेल्यात 
गेला. 


छोटा घोडा तिथेच होता. 


छोटा घोडा एक उदास सफेद भूतासारखा दिसत 
होता. कोकोने तबेल्याचे दार उघडले. 


तेव्हाच कोणीतरी कोकोच्या मागे आले. 
त्यांनी विचारले, “तू इथे काय करत आहेस?” 
ते पॉल काका होते. 


पॉल काकांनी विचारले, “तू दार उघडले का?” 


“ज्यामुळे तो छोटा घोड़ा आपल्या घरी जाऊ 
शकेत्र,” कोको म्हणाला. 


“तो आपल्या घराचा रस्ता शोधू शकणार 
नाही. पॉल काका म्हणाले. 


मग काकांनी तबेल्याचे दार बंद केले. 


काकांनी आपला हात कोकोच्या पिशवीवर ठेवला. 
“हे काय आहे?” त्यांनी विचारले. 


“काही कपडे आणि पोळीचा तुकडा,” कोको 
म्हणाला. 


“तू मला सोडून जाणार होता का?” काकांनी 
विचारले. 


हो” कोको म्हणाला. 


“रोजा बरोबर राहण्यासाठी,जर ती मला 
तिच्याबरोबर राहू देणार असली तर.” 


“तिच्या घरी जाण्याचा रस्ता दूरचा आहे,” काका 
म्हणाले. 


“आज रात्री तू इथेच रहा. आपण उद्‌या सकाळी 
यावर बोलू या.” 


सकाळी कोकोने घराच्या समोर एक ट्रक 
बघितला. 


“ये,” काका म्हणाले. 


“आपण छोट्या घोड्याला त्याच्या घरी 
घेऊन जात आहोत.” 


ते कारमध्ये बसून ट्रकच्या मागे निघाले. 
ते समुद्रापर्यंत त्याच्या मागे-मागे गेले. 


ते पहाडावर चढले आणि तिथून बघत 
राहिले. 


ट्रक समुद्रकिनाऱ्यावर येऊन थांबला. 


छोट्या घोड्याला सोडून दिले, आणि मग 
ट्रक तिथून दूर निघून गेला. 


छोटा घोड़ा समुद्र तटावर एकटाच होता. 
त्याने आपल्रे डोके हलवले. 


त्याने काही पाऊले टाकली. मग तो 
समुद्राच्या पाण्यात आत-बाहेर पळाला. 


त्यानंतर इतर घोडे समुद्र तटावर आले. 
त्यांनी त्याला चारी बाजूंनी घेरले. 


त्यात लांब शेपूटवाला मोठा पांढरा घोडा 
पण होता. 


“आई!" कोको म्हणाला. ते समुद्र तटावर तोपर्यंत धावले जोपर्यंत 
मग घोडे धाव लागले. ते डोळ्यापुढून धूसर झाले नाही. मग 
त कोको आणि काका घरी आले. 


त्यांनी वाळूत आणि पाण्यात पाय बुडवले. 


“तुला अजूनही रोजाकडे जायचे आहे?” 
काकांनी विचारले. 


“कदाचित तिची इच्छा नसेल,” कोकोने 
म्हटले. 


“पण मला तू हवा आहेस,” काका म्हणाले. 


पॉल काकांनी विचारले, “तुला झाडांच्या 
सावलीत चालायचे आहे का?” 


हो,” कोको म्हणाला. 
"तर चल,” काका म्हणाला. 
कोको जाऊ लागला पण मग तो थांबला. 


त्याने विचारले, “तुम्ही माझ्याबरोबर येत 
नाही का?” 


“तुला मी तुझ्याबरोबर आलो तर चालणार 
आहे का?” काकांनी विचारले. 


हो,” कोको म्हणाला. 


ते झाडांच्या सावलीत चालले, 
तिथे गारवा आणि शांतता होती. 


पाने थोडी हलली आणि त्यांना आकाश 
दिसले. 


आता कोको खुश होत होता, 


त्याला वाटले की आता पॉल काका पण 
खुश आहेत. 


